संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या अस्थापनेवरील राज्य फिरते नागरी 
आणीबाणी सेनास्तंभ कार्यालयातील एकूण १०६ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०२३/प्र.क्र.9६/विशा-८ 
१२ वा मजला, नविन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 9) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३८/विशा-८, दि.२७.०३.२०२३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ 
3) वित्त विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२३. 
३) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
नासंसं/का-३/प्र.क्र.३/मुदतवाढ/फि.द./२०२३/८८९, दि.०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना: 


संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील राज्य फिरते 
नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत संदर्भ क्रमांक १ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर मुदतवाढ दि. ३१.०८.२०२३ रोजी समाप्त झाली आहे. शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
दि. ३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, दि.०६.०९.२०२३ अन्वये, आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, संचालक, नागरी संरक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई 
या कार्यालयातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०२३/प्र.क्र.9७६/विजा-८ 


शासन निर्णय :- 


संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील राज्य फिरते 
नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई कार्यालयातील आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा 
समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सोबतच्या 
प्रपत्रातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा 
(१०६) नागरी संरक्षण (चार) राज्य फिरते नागरी आणिबाणी सेनास्तंभ-०१ वेतन” या 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. सदरचा खर्च सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.क.पु.आ/१६/८.क्र.प्र/२०१६-पदनि:, 
दि३१.०८.२०२३., तसेच वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र/१६/८.क्र.प्र/२०१६-पदनि. 
आ.क.पु., दि ०६.०९.२०२३.अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक 
२०२३०९२५१३२६२६०८२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MINAKSHI 

DEVIDAS KARHADE ® 
सोबत : प्रपत्र -अ कार्यासन अधिकारी » महाराष्ट्र शासन 
Wa: 


) संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
8) «after ag Sar अधिकारी, मुंबई. 
) निवासीलेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय,मुंबई. 
) निवडनस्ती, विशा-८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०२३/प्र.क्र.9७६/विजा-८ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०२३/प्र.क्र.७६/विजा-८, दिनांक: २५ सप्टेंबर,२०२३ 
सोबतचे “प्रपत्र-अ” 


राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ,मुंबई 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतन | संख्या | 
१ २ ३ 8 
गट-ब 
१ | वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक (अग्नि) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० १ 
२ | वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक (विमोचन) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० १ 
गट-क 
३ | तांत्रिक सहायक श्रेणी-१ एस-१४ : ३८६००-१२२८०० १ 
४ | वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० १ 
५ | लेखालिपिक एस-८ : २५५००-८११०० २ 
६ | जोडारी यांत्रिक एस-८ : २५५००-८११०० १ 
७ | संधाता एस-८ : २५५००-८११०० १ 
८ | स्वयंवीजतंत्री एस-८ : २५५००-८११०० १ 
९ | तांत्रिक सहाय्यक श्रेणी-२ एस-८ : २५५००-८११०० १ 
१० | प्रमुख अग्निशामक/विमोचक एस-७ : २१७००-६११०० १० 
११ | चालक यंत्र चालक एस-७ : २१७००-६११०० ८ 
१२ | सहाय्यक स्वयंवीजतंत्री एस-७ : २१७००-६११०० १ 
१३ । विजतंत्री एस-७ : २१७००-६११०० १ 
१४ | सहाय्यक जोडारी एस-७ : २१७००-६११०० १ 
१५ । अग्निशामक/विमोचक एस-६ : १९९००-६३२०० ६० 
१६ | प्रथमोपचारक एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
१७ | चालक एस-६ : १९९००-६३२०० २ 
१८ | भांडारपाल एस-६ : १९९००-६३२०० २ 
१९ । लिपिक-टंकलेखक एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
गट-ड 
२० | सहाय्यक स्वयंपाकी एस-१ : १५०००-४७६०० १ 
२१ | तांत्रिक सहाय्यक स्वच्छक एस-१ : १५०००-४७६०० १ 
२२ । भोजनालय सेवक एस-१ : १५०००-४७६०० १ 
२३ | सफाईगार एस-१ : १५०००-४७६०० २ 
एकूण अस्थायी पदे | १०६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


